RNI No. MAHBIL / 2009 / 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ७ , अंक १३ ] 


मंगळवार , मार्च ३० , २०२१ / चैत्र ९ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक १८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना. 


नगरविकास विभाग 
४ था मजला, मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० मार्च २०२१ . 

उद्घोषणा 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ . 


२ . 


क्रमांक एमयुएन २०२० / प्र.क्र . २०४ / नवि-१८. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा. 
४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या कलम ६ चे पोट - कलम ( २ ) व कलम ३ च्या 
पोट - कलम ( ३ ) च्या तरतुदीनुसार , महाराष्ट्र शासन याद्वारे बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली नगरपरिषदेची हद्दवाढ करण्याच्या दृष्टीने उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ६ चे पोट - कलम ( १ ) मधील खंड ( क ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून अनुसूची “ अ " मध्ये नमुद स्थानिक क्षेत्र समाविष्ट 
करून उद्घोषणा काढण्याचा आपला हेतू घोषित करीत असून , तिचा मसूदा सोबत जोडला आहे. 

उक्त अधिसूचनेला कोणताही आक्षेप घेणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने ही उद्घोषणा महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसांच्या कालावधीत जिल्हाधिकारी , बुलडाणा यांच्याकडे त्यांची लेखी स्वरुपात कारणासह सादर करणे आवश्यक असेल. 
उक्त कालावधीत मिळालेल्या अशा कोणत्याही आक्षेपावर शासनाकडून विचार करण्यात येईल. 

अधिसूचनेचा मसूदा 
क्रमांक : एमयुएन २०२० / प्र.क्र .२०४ / नवि -१८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ 
( १ ९ ६५ चा महा. ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे .) याच्या कलम ६ चे पोट - कलम ( १ ) मधील 
खंड ( क ) त्याअन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार नगर विकास विभाग क्रमांक एमयुएन २०२० / प्र.क्र .२०४ / नवि -१८ , दिनांक ३० मार्च 
२०२१ याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण , भाग एक - अ मध्य उप विभाग, दिनांक ३० मार्च २०२१ यामध्ये उद्घोषणा प्रसिध्द केली 

असून , 
बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली या नगरपरिषदेची हद्दवाढ करण्याच्या दृष्टीने अधिसूचना काढण्याच्या आपल्या प्रस्तावावर आक्षेप 
मागविले आहेत : 


३ . 


महाराष्ट्र शासनाने 


( १ ) 


भाग एक - अ ( म.उ.वि . ) - १८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, मार्च ३० , २०२१ / चैत्र ९ , शके १ ९ ४३ 


; 


आणि ज्याअर्थी उक्त उद्घोषणेस अनुलक्षून जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांच्याकडे विहित कालावधीत प्राप्त हरकती व सूचनांचा शासनाने विचार 
केला आहे 

आणि ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ - थ च्या खंड ( २ ) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाला, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ अ " मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्राचा समावेश करून चिखली नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करणे इष्ट वाटते . 

त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ६ चे पोट - कलम ( १ ) मधील खंड ( क ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा व इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ चे पोट - कलम ( १ ) मधील खंड ( क ) अन्वये अनुसुची “ अ 
मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्राचा समावेश करून चिखली नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करीत आहे . चिखली नगरपरिषदेच्या सुधारित सीमा 
अनुसूची “ ब " मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील. 

अनुसूची 
चिखली (जिल्हा बुलडाणा ) नगरपरिषदेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट करावयाचे क्षेत्राचे वर्णन : 
( १ ) नगरपरिषदेच्या हद्दीच्या पूर्वेकडील सर्वे क्रमांक व गट क्रमांक 

चिखली भाग २ : – १६६,१६७ , १६८ , १७० ते १७८ , १७ ९ भाग ( एम . आय . डी . सी . वगळून ), १८५ ते १ ९ १ , १ ९ २ भाग ( एम . आय . डी . 
सी . वगळून ), १ ९ ३ भाग ( एम. आय . डी . सी . वगळून ), १ ९ ४ ते २०० , २० ९ ते २२० , २२३ ते २३० 

( २ ) नगरपरिषदेच्या हद्दीच्या पश्चिमेकडील सर्व्हे क्रमांक व गट क्रमांक 


अ " 


चिखली भाग २ : - ३७ ते ४५ , ४ ९ , ५० , ५२ ते ५४ 


( ३ ) नगरपरिषदेच्या हद्दीच्या उत्तरेकडील सर्व्हे क्रमांक व गट क्रमांक 


चिखली भाग २ : 


१०७ , १०८ , १५२ , १५३ , १५६ , १५७ , १६१ , १६२ , १६५ 


( ४ ) नगरपरिषदेच्या हद्दीच्या दक्षिणेकडील सर्व्हे क्रमांक व गट क्रमांक 


चिखली भाग २ : - ८ ते १३ , २० ते २२ 


" 


अनुसूची ब 
अनुसूची " अ " मधील क्षेत्र समाविष्ट केल्यानंतरच्या चिखली नगरपरिषदेच्या सुधारीत सीमा 
पूर्व :- मौजे भालगाव, भानखेड , पांबुलवाडी 
पश्चिम :- मौजे मालगणी, पळसखेड जयंती, शेलुद व चिखली भाग -२ 
उत्तर : - मौजे शेलुद , म . खंडळा, एम . आय. डी . सी . क्षेत्र 
दक्षिण : भोगावती, तांबुळवाडी 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सतीश मोघे, 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , मार्च ३० , २०२१ / चैत्र ९ , शके १ ९ ४३ 


३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th floor, Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 30th March , 2021 


PROCLAMATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS Act , 1965 . 


No. MUN - 2020 /C.R.204 /UD18 . — In pursuance of the provisions of sub - section ( 2 ) of section 6 
read with sub - section ( 3 ) of section 3 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats 
and Industrial Township Act, 1965 ( Mah . XL of 1965 ) ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) 
the Government of Maharashtra hereby announces its intention to issue a notification in exercise 
of the powers conferred by clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 6 of the said Act , with a view to 
alter the limits of the Municipal area of the Chikhali Municipal Council in Buldana District , so as 
to include therein the local areas specified in Schedule ‘ A ’ the draft of which is appended hereto ; 

2. Any person who entertains any objection to the said Notification is hereby required to 
submit the same , in writing , with the reasons therefore, to the Collector , Buldana within the 
period of 30 days , from the date of publication of this proclamation in the Maharashtra Government 
Gazette . 


3. Any such objection which may be received during the said period will be considered by the 
Government . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor , Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 30th March , 2021 . 


DRAFT NOTIFICATION 


No. MUN - 2020 / C.R.204 / U018 . - Whereas , by the Government Proclamation , Urban 
Development Department , No. MUN - 2020 / C.R.204 /UD18 , dated 30th March , 2021 Maharashtra 
Government Gazette, extraordinary Part 1 - A Central Sub - Division , dated the 30th March , 2021 , 
the Government of Maharashtra had announced its intention to issue a notification , in exercise of 
the powers conferred by clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 6 of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 ( Mah . XL of 1965 ) with a view to 
alter the limits of the Municipal area of the Chikhali Municipal Council in Buldana District, so as 
to include therein the local areas specified in Schedule ‘ A ’ in the said Proclamation ; 

And whereas , the objections and suggestions received by the Collector , Buldana District 
pursuant to the said Proclamation within the period specified therein have been considered by 
the Government ; 

And whereas, having regards to the factors mentioned in clause ( 2 ) of article 243 - Q of the 
Constitution of India , the Government of Maharashtra considers it expedient to alter the limits 
of the Chikhali Municipal Council in Buldana District so as to include therein the local areas 
specified in Schedule “ A ” appended hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 
6 of the said Act, and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra 
hereby , alters the limits of the Municipal area of the Chikhali Municipal Council in Buldana 
District , so as to include therein the local areas specified in Schedule ‘A’appended hereto and 
declares that the revised boundaries of the Chikhali Municipal Council so altered shall be such as 
shown in Schedule “ B ” appended hereto . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, मार्च ३० , २०२१ / चैत्र ९ , शके १ ९ ४३ 


SCHEDULE “ A ” 


The Description of the local area of to be included in the limits of the Municipal 
area of the Chikhali Municipal Council . 

( 1 ) Survey numbers and gat numbers at east area of Municipal Council boundaries 

Chikhali Part 2 : —166,167 , 168 , 170 to 178 , 179 part ( Except MIDC ) , 185 to 191 , 192 part 
( Except MIDC ) , 193 part ( Except MIDC ) , 194 to 200 , 209 to 220 , 223 to 230 

( 2 ) Survey numbers and gat numbers at west area of Municipal Council boundaries 


Chikhali Part 2 : -37 to 45 , 49 , 50 , 52 to 54 


( 3 ) Survey numbers and gat numbers at north area of Municipal Council boundaries 


Chikhali Part 2 : —107 , 108 , 152 , 153 , 156 , 157 , 161 , 162 , 165 


( 4 ) Survey numbers and gat numbers at south area of Municipal Council boundaries 


Chikhali Part 2 : - 8 to 13 , 20 to 22 


> 


SCHEDULE " B " 


Revised the boundaries of Chikhali Municipal Council after inclusion of the 

local area specified in Schedule “ A ” 
East :-Mauza Bhalgaon , Bhankhed , Pambulwadi 


West : Mauza Malgani , Palaskhed Jayanti , Shelud and Chikhali Part - 2 
North :-Mauza Shelud , M. Khandala , MIDC area 
South :-Bhogawati, Tambulwadi 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SATISH MOGHE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


